सन २०१६-१७ करिता आदिम जमाती संरक्षण 
योजनेअंतर्गत Integrated Agriculture 
Development Plan for PVTG 
Beneficiaries from FRA करिता प्राप्त रु. 
८००.०० लक्ष निधीतून “५१ वनपट्ठे धारक 
आदिम जमाती sae ९५ टक्के 
अनुदानावर ०.२० हेक्‍टर क्षेत्रावर शेडनेट 
उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे”, या 
कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.११३/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ ऑक्टोंबर, २०२२ 


वाचा: 

शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१.०३.२०२२ 

आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक सम क्रमांक दिनांक ०५.०५.२०२२. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे जा. क्र. आदिम-२०२१/प्र.क्र. 
०३/ का.८(६)/५३८६, दिनांक १९.०९.२०२२ रोजीचे पत्र. 


AD AD -O 


प्रस्तावना: 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१६-१७ मध्ये केंद्र शासनाने आदिम 
जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत Integrated Agriculture Development Plan for PVTG 
Beneficiaries from FRA या योजनेअंतर्गत आदिम जमातीतील 49 वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांना 
०.२० हेक्‍टर क्षेत्रावर शेडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे ही योजना राबविण्याकरिता 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तर संदर्भ क्र. २ चे शासन शुद्धीपत्रकान्वये 
सदर योजना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नाशिक, शहापूर, डहाणू, जव्हार, 
घोडेगाव, पेण, पांढरकवडा, किनवट, अहेरी, भामरागड, चंद्रपूर, गडचिरोली ऐवजी एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, शहापूर, डहाणू व जव्हार अंतर्गत राबविण्याबाबत मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सदर निर्णयाचे अनुषंगाने योजनेच्या मुल्यमापन व संनियंत्रण समितीमध्ये 
बदल करण्याची बाब शासनाचे विचाराधिन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक: 


आदिम जमातीच्या वनपट्टे धारक ५१ आदिवासी ]ोतकऱ्यांना प्रति होतकरी ०.२० हेक्‍टर 
क्षेत्रावर शेडनेट उभारण्यासाठी ९५ टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य देणे या योजनेकरिता निर्गमित 
करण्यात आलेल्या संदर्भाकित शासन निर्णयासमवेत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-१ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्रमांक ९ मधील मुल्यमापन व संनियंत्रण समितीमध्ये खालीलप्रमाणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.११३/का.१९ 


बदल करण्यात येत असून या शुद्धीपत्रकान्वये अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांचे 
अध्यक्षतेखालील मुल्यमापन व संनियंत्रण समितीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे - अध्यक्ष 
२) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
३) संबंधित जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी - सदस्य 
४) उप आयुक्त, केंद्रीय योजना, अपर आयुकत कार्यालय, ठाणे - सदस्य सचिव 


3. हे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१७४५०४७५२४ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ij 
ar DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
fa a ५ h | a DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod st=Maharasht 
2.5.4.20=1 b4b695a8c26d140fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad7526 
416132cf28f14776, 


(प्र.वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५) आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे. 
८) जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, ठाणे / पालघर. 
९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर, जव्हार, डहाणू. 


० निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


